डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, 
महाराजा सयाजीराव गायकवाड, लोकमान्य टिळक, 
साहित्यरत्न लोकशाहिर आण्णाभाऊ साठे व छत्रपती 
शिवाजी महाराज इत्यादी चरित्र साधने प्रकाशन 
समितीचे अशासकीय सदस्य/सदस्य सचिवांना प्रवास 
भत्ता, दैनिक भत्ता व बैठक भत्ता लागू करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-२०२२/प्र.क्र.४०/आस्था-२, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 

दिनांक : ०८ जून, २०२२. 

वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/ सेवा-५, दिनांक ०३.०३.२०१० 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५. दिनांक २४.०५.२०१२ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.२०२०/(प्र.क्र.८०/२०)/आस्था-२, दि.०१.०८.२०२० 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-११११/(प्र.क्र.११/१६)/समन्वय, दि.०८.०१.२०२१ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.२०२०/(प्र.क्र.9८/२०)/आस्था-२, दि.०१.०८.२०२० 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-११११/(प्र.क्र.८४/१६)/समन्वय, दि.२२.०१.२०२१ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-११११/(प्र.क्र.११/१६)/समन्वय, दि.३०.०३.२०२१ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११८/आस्था-२, दि.२५.१०.२०२१ 


GM LS ०८ WwW AN 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ca 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या दिनांक ०३.०३.२०१०च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१२मध्ये नमूद केल्यानुसार 
प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखाळीलळ समित्या/मंडळ/आयोग वगैरेवर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीच्या 
आदेशात प्रवास भत्त्याबाबत स्वतंत्र परिच्छेद अंतर्भूत करणे आवश्‍यक आहे. परंतु उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 
अधिपत्याखाली गठीत/पुनर्गठीत करण्यात आलेल्या विविध चरित्र साधने प्रकाहन समितींच्या शासन निर्णयामध्ये 
याबाबतचा उल्लेख करण्यात आला नसल्यामुळे विविध चरित्र साधने प्रकाहन समितींचे अशासकीय सदस्य/ 
सदस्य सचिवांना प्रवास भत्ता देण्यात अडचण येत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यामुळे विभागाच्या 
अधिपत्याखालील विविध चरित्र साधने प्रकाशन समितींचे अशासकीय सदस्य/सदस्य सचिवांना वित्त विभागाच्या 
दिनांक ०३.०३.२०१० व दिनांक २४.०५.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सुधारित प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता व 
बैठक भत्ता लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली गठीत/पुनर्गठीत करण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, महाराजा सयाजीराव गायकवाड, लोकमान्य टिळक, साहित्यरत्न 
लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे व छत्रपती शिवाजी महाराज इत्यादी चरित्र साधन WHER समितींचे अशासकीय 
सदस्य/सदस्य सचिव यांना ₹८,९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणाऱ्या (राज्य शासनाच्या सह सचिव 
पदाच्या समकक्ष) अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या दरांने वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: प्रवास-१०१०/ प्र.क्र.२/ 
सेवा-५, दिनांक ०३ मार्च, २०१० नुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता लागू राहील. मात्र त्यांना विमानप्रवास आणि 
रेल्वेच्या वातानुकूलित प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 

उपरोक्‍त समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍त झालेल्या आमदार/खासदार यांचा प्रवास 
भत्ता/दैनिक भत्ता शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. टिआरए-१४७०/१३१/अठरा, दिनांक २७ जानेवारी, १९७१ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे आमदार व खासदार यांना विधानमंडळाच्या कामकाजासाठी अनुज्ञेय असलेल्या दराप्रमाणे 
नियमित केला जाईल.” तथापि, वरील विविध चरित्र साधने प्रकाहन समित्यांवर सदस्य म्हणून नियुक्‍त झालेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२२/प्र.क्र.४०/आस्था-२ 


शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ आस्थापनेकडून त्यांच्या पदाप्रमाणे देय होणारा दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता 
अनुज्ञेय असल्यामुळे या आदेशाप्रमाणे त्यांना दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

२. Vea तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध चरित्र साधने प्रकाशन समितींचे अशासकीय 
सदस्य/सदस्य सचिवांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दिनांक २४ मे, २०१२ 
नुसार राज्यस्तरीय असांविधिक समितीसाठी अनुज्ञेय असलेला ₹२५०/- प्रति बैठक याप्रमाणे बैठक भत्ता लागू 
राहील. 


३. वरील झासन निर्णयामध्ये मंजूर करण्यात आलेला खर्च मागणी क्र. एन-३, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग ७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशेष सहाय्य योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना (०१) (०१) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे प्रकाशन (कार्यक्रम) लेखाशीर्ष-२२०५ ३६२६)” या 
लेखाशीर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०८१८०७३३६२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 11 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


Date: 2022.06.08 18:09:57 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
2) मा. मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. राज्यमंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) प्रधान सचिव (उ.व FBT), मंत्रालय, मुंबई. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-।, ॥, मुंबई/नागपूर. 
६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो) मंत्रालय, 
७) वित्त विभाग (व्यय-५/व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई. 
८) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९) सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद विभाग. 
qo) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे सदस्य-सचिव (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
यांचेमार्फत) 
११) महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने VOR समितीचे सदस्य-सचिव (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
यांचेमार्फत) 
१२) महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाहन समितीचे सदस्य-सचिव (संचालक, उच्च शिक्षण, 
पुणे यांचेमार्फत) 
१३) लोकमान्य टिळक चरित्र साधने प्रकाहन समितीचे सदस्य-सचिव (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत) 
१४ साहित्यरत्न लोकशाहिर आण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे सदस्य-सचिव (संचालक, उच्च 
शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत) 
१५) छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने प्रकाहन समितीचे सर्व सदस्य (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
यांचेमार्फत) 
१६) निवडनस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


